सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता वनमहोत्सव 
(२४०६ ८५५१) लेखाशीर्षांतर्गत अनुदान वितरण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२.१०.२०२१ 


१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ 
3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/ प्र.क्र.१२/२२/२०-२१,दि. २७.४.२०२१ 
४ शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ७.५.२०२१ 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/नबाप्र/ प्र.क्र.१२/७५/२१-२२,दि. १७.६.२०२१ 
६) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ६.०७.२०२१ 
७ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, ( अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) म.रा. नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/ 
यो/असं/प्र.क्र.०९/२०२१-२२/१७०,दि. ६.८.२०२१ 
प्रस्तावना :- 
दिनांक १५ जून ते ३० सप्टेंबर हा काळ वन महोत्सवाचा काळ म्हणून साजरा करण्यात येतो. या कालावधीत 
वनीकरणासाठी लोकांना वृक्ष लागवडीसाठी उद्युक्त करण्याच्या दृष्टीने शासनामार्फत सवलतीच्या दराने रोपांचा पुरवठा 
करण्यात येतो. 


2, सदर योजनेसाठी मागणी क्र. सी-०७-२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (99)(38) वन महोत्सव (२४०६ ८५५१ या 
लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ करिता खालीलप्रमाणे नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 


(रु. लाखात) 
वनमहोत्सव मजूरी पुरवठा व सामग्री | जाहिरातव एकूण 
प्रसिध्दी 
अर्थसंकल्पीय निधी ४९७.९५ ४९७.९५ ४.१० १०००.०० 
३. वनमहोत्सव (२४०६ ८५५१ या योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षात रू.१०००.०० लक्ष नियतव्यय 


अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. तथापि, कोविड-१९ च्या महामारीमुळे सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या 
अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना, शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २४.६.२०२१ अन्वये निर्गमित 
करण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या go टक्के निधी उपलब्ध 
होईल या सूत्राच्या अधिन राहून विभागाने नियोजन करावयाचे आहे. त्यानुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 


नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ७ च्या पत्रान्वये विभागातील योजनांकरिताचा नियतव्यय ६० 
टक्केच्या मर्यादेत निश्चित करून, त्याबाबतचा तपशील सादर केलेला आहे. त्यानुसार सन २०२१-२२ करिता वनमहोत्सव 
(२४०६ ८५५१) या योजनेसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रू.१०००.०० लक्ष या नियतव्ययापैकी रू.३००.०० लक्ष 
नियतव्यय निश्चित केलेला आहे. 


४. संदर्भीय शासन निर्णय क्र. ४, दि. ७.५.२०२१ अन्वये सदर योजनेंतर्गत ०२- मजुरी उद्दिष्टांकरीता रू. २४.८९ लक्ष 
निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. तसेच संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयान्वये ०२- मजूरी उद्दिष्टांतर्गत रु. ४९.८० लक्ष व 
२१-साहित्य व पुरवठा या उद्दिष्टांतर्गत रु. ४९.७९ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने बीडीएस 
प्रणालीवर ०२- मजूरी उद्दिष्टांतर्गत रु. २४९.०० लक्ष व २१-साहित्य व पुरवठा उद्दिष्टांतर्गत रु. १२४.५० लक्ष निधी वितरीत 
केला आहे. तथापि, परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर योजनेकरिता रु. ३००.०० लक्ष नियतव्यय निश्चित केलेला आहे. 
सदर नियतव्ययाच्या मर्यादेत ०२-मजूरी उदिष्टाकरिता रु. १३२.०० लक्ष निधी तसेच २१-साहित्य व पुरवठा या उद्दिष्टांतर्गत 
रु. ४३.५० लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “वन महोत्सव (२४०६ ८५५१)” या योजनेकरिता सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षात खाली नमूद केल्याप्रमाणे निधी वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. | योजनेचे उद्दिष्ट 
क्र. | नाव 
०२-मजूरी २१-साहित्य व पुरवठा 
अर्थसंकल्पीय|बीडीएस | शा.नि. दि. | शा.नि. दि. | निधी वितरणास| अर्थसंकल्पीय dive 'शा.नि. दि. निधी 
निधी प्रणाली ७.५.२०२१ | ६.७.२०२१ | मान्यता निधी प्रणालीवर |६.०७.२०२१ ।वितरणास 
वितरी नुसार नुसार वितरीत । नुसार मान्यता 
निधी वितरीत वितरीत निधी वितरीत 
निधी निधी निधी 
१ ।वन महोत्सव | ४९७.९५ | २४९.०० | २४.८९ ४९.८० १३२.०० ४९७.९५ | १२४.५०| ४९.७९ ४३.५० 
२४०६८५५१ 
२. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्याकडे 


सुपूर्द करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमळबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, विहित 
कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय 
अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च 
करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 


३. सदर निधी वितरित करण्यापूवी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२१-२२ करिता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्यतिरिक्‍त अन्यत्र 
ठिकाणी वळता केला नसल्याची खात्री करावी. 


४. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदींनुसार व वेळोवेळी दिलेल्या 
सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


षु. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा तपशील 
शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


Ge सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाश्ीर्षाखाली सन 2029-22 च्या मंजूर अर्थसंकल्पीत 
निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र.सी-०७ 

२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, 


राज्य योजनेंतर्गत योजना (११)(३४) वनमहोत्सव योजनंतर्गत (राज्य) (२४०६ ८५५१). 
०२- मजूरी, २१- साहित्य व पुरवठा 


७. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक १ व २ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक/झासन निर्णयानुसार 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥8॥88909.9०५.॥१या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०१२१६५१३१९३१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Arvind Shankar: (ee ces 


Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c0a68ee850c7ae56e3bbf1 e252bef5c7e2ba363 1df8ea 


A p te 0११0 0 
(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 
५. वनसरंक्षक , सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 


Cc 40 AD WO 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२१/प्र.क्र.१८/फ-११ 


उप वनसंरक्षक (प्रा) (सवी/ विभागीय वन अधिकारी (प्रा)/ उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा) 
विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व 2, मुंबई व नागपूर, 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

११. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

१२. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवडनस्ती फ-११ 


eon SG O&M 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


